मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी), सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, नवी मुंबई यांच्या 
अधिपत्याखाळील कार्यालयातील अस्थायी 
पदांना मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीओएन २०२३/प्र.क्र.२८/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- २४ मार्च, २०२३. 


संदर्भ : १) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. सीओएन-२०२२/प्र.क्र.७२/प्रशासन-१ 
दि. ०४ ऑक्टोबर, २०२३ 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, 
दि. ०८ फेब्रुवारी, २०२३ 
३) मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे दि. १३ फेब्रुवारी, २०२३ रोजीचे पत्र. 
४) अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नवी मुंबई यांचे 
दि. ०८ मार्च, २०२३ रोजीचे पत्र. 


शासन निर्णय :- 

उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व 
अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नवी मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील 
कार्यालयातील अस्थायी पदे दि. ०१ सप्टेंबर, २०२२ ते दि. २८ फेब्रुवारी, २०२३ पर्यंत चालू ठेवण्यात आली 
होती. 
२. आता या शासन निर्णयान्वये मुख्य वास्तुझास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील 
कार्यालयातील नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील १७ पदे व अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी), सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, नवी मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील ०८ 
पदे अशी एकूण २५ पदे सोबत दर्शविलेल्या विवरणपत्रानुसार सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाहीत, 
या अटीच्या अधीन राहून दिनांक ०१ मार्च, २०२३ पासून दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२३ पर्यंत चालू ठेवण्यास 
शासन मंजुरी देत आहे. 
३. या बाबीवरील खर्च मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी), 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नवी मुंबई या कार्यालयातील पदांसाठी “ २०५९ - सार्वजनिक बांधकामे ८० - 
सर्वसाधारण, ००१ - संचालन व प्रशासन (चार) पर्यवेक्षण (योजनेतर) व विभाग / उपविभागांतर्गत पदांसाठी 
२०५९ - सार्वजनिक बांधकामे, ८० - सर्वसाधारण - ००१ - संचालन व प्रशासन (पाच) कार्यान्वयन 
(योजनेतर)” या लेखाशिर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२३/प्र.क्र.२८/प्रशासन-१ 


४. वित्तविभाग, शासन निर्णय, क्रमांक पदनि २०१६/ प्र.क्र.८/ १६/आ.पु.क., दि. ०८ फेब्रुवारी, २०२३ या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार सदर शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०३२४१८०८२७१०१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by SHINDE VIKRAMSINGH PRAKASHRA\ 


ig 
G DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS 
SHINDE VIKRAMSINGH eases 


4.20=1fbca76d11ad25e383a0e28da215{01e12183c1b565ddd29aaf1f 


flbfad8e9e9c, ७९ \de=400032, st=Mi 
P RA KAS H RAO erialNumber=6F385E4139AB144CAAF92B440B55068479C3789EAS0EC 
85EB7A16B7C932CB397, cn=SHINDE VIKRAMSINGH PRAKASHRAO 


Date: 2023.03.27 11:59:10 +05'30 


(विक्रमसिंह प्र. शिंदे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, १) मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई 
अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई 


प्रत :- १) महालेखापाल-१ (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२) महालेखापाल-२ (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
३) लेखा व अधिदान कार्यालय, मुंबई. 
४) जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड/पुणे/औरंगाबाद/नागपूर. 
५) वित्त विभाग कार्यासन (व्यय-११) / (आ.पु.क.), मंत्रालय, मुंबई. 
) कार्यासन अधिकारी, सेवा-४, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२३/प्र.क्र.२८/प्रशासन-१ 


विवरणपत्र (९) नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 


दि.२८/०२/२०२३ Pen दि.२८/०२/२०२३ ee 
पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ ठर 
कार्यालयाचे नाबा | देण्यात आलेल्या | STE देण्यात ace आलेल्या न 2 
eta Se आलेल्या मतयर पच पर्यंत मुदतवाढ 
अस्थायी पदांची ai पी अस्थायी पदांमध्ये eg तो 
; अस्थायी पदांमध्ये द्यावयाच्या पदांची 
संख्या. झालेली घट : 
झालेली वाढ. संख्या 
२ ३ शु ष्‌ ि 
मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, १७ शिक शि १७ 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
धीक्षक अभियंता ०८ शि ण yi; 
(यांत्रिको), सा.बां. 
विभाग, नवी मुंबई 
एकूण Qu ॥ | ae Qe 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


